फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरून शौक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ पासून राज्यातील कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर नवीन 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्था व अभ्यासक्रम सुरु 
करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७(भाग-१)/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ जुले, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२३-२४/५८७, 
दि.०४.०७.२०२३. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन औषधनिर्माणझास्त्र संस्था 
सुरु करण्यास तसेच विद्यमान संस्थेत नवीन एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु करणे व सध्या सुरू 
असलेल्या एम.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सोबतच्या 
Annexure - A मध्ये नमूद ३ नवीन औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास 
तसेच Annexure - 8 मध्ये नमूद विद्यमान संस्थेत नवीन एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु करणे व 
सध्या सुरू असलेल्या एम.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास कायम 
विनाअनुदानित तत्वावार मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णया सोबतच्या Annexure - & व 8 मध्ये नमूद संस्थांना खालीलप्रमाणे 
विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती 

१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी GIR ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केळेल्या तसेच 


दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७(भाग-१)/तांशि-४ 


३) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता सोबतच्या Annexure- AFB मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

४ शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया ,नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


५) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


६) सदर पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 
संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


७) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात 
यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच 
विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


९) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 


qo) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


३. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, GASH, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 


४. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य व संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, त्या संस्थांकडून 
संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये या शासन 
मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण व संचालक, महाराष्ट्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७(भाग-१)/तांशि-४ 


राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी आवश्‍यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित 
करावेत. 


दघ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०७११४८५३८१०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
"ATION 
IC: 159477 dfF3f6 
0, posti 
GHIRATKAR = : 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


56 +05'30" 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

३. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

४. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

६. संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवानइ- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षणविभाग), नवी दिल्ली. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure - A 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.57 (Part-1)/TE-4, Dated- 7th July, 2023. 
List of New B. Pharmacy (Un-aided) Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Sr. | DTE | PCI | Institute Name and Address | Institute | District Name Region  |Program Name| Affiliating Board/ |Program Name| Intake Intake Variation 
No. | Code | Code Status Name University Approved | Approved 
(Aided/ by PCI by PCI 
Un-aided) A.Y. 2022- | A.Y. 2023- 
24 


1 NEW | PCI- |Yashodeep College of Un-aided Thane Mumbai Pharmacy  |Dr. Babasaheb B.Pharmacy 
6419 |Pharmacy, Gat No.21-3-1 and Ambedkar 
21-3-2-a-1/2, Nagaon Road, At Technological 
Post Saralgaon, Tal.Murbad, University, Lonere 
Dist.Thane - 421401 
Maharashtra State |D.Pharmacy 
Board of Technical 
Education Mumbai 
2 | NEW | PCI- jAllam Prabhu College of |Un-aided |Latur Aurangabad Pharmacy |Swami Ramanand |B.Pharmacy 
5443 |Pharmacy, Gut No.98, Teerth Marathwada 
Harangul Road, Behind Bidve University, Nanded 
Engineering College, Latur - 
413531 


3 NEW | PCI- |Pjbs Aaisaheb Shakuntalaji | Un-aided Jalgaon Nashik Pharmacy  |Dr. Babasaheb B.Pharmacy 
5303 |Jain College of Pharmacy and Ambedkar 

Research, Gat No. 86, Jalgaon Technological 

Road, State Highway 185, University, Lonere 

Jalgaon - 424 206 
Maharashtra State |D.Pharmacy 
Board of Technical 
Education Mumbai 


1०01 


2156 


Annexure - B 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.57 (Part-1)/TE-4, Dated- 7th July, 2023. 
List of New Course and increase in intake in existing Unaided Pharmacy Institute, Approved by PCI for A.Y. 2023-24 


PCI-408 |Dayanand Un-Aided | PHARMACY 
Education Society's 
Dayanand College 
of Pharmacy, 
Barshi Road, Tq 
and Distt. Latur 


COURSE 


POST 
GRATUATE 


COURSE NAME | UNIVERSITY 
COURSE NAME 
NAME 


Master of Regulatory Swami 


Pharmacy Affairs Ramanand 
Teerth 
Marathwada 
University, 


Pharmacology 


BY GOVT. | BY PCIA.Y. 
A.Y. 2022-23 23-24 


New Course 


Increase in 
intake 


